वाचा : 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 


कारागृह विभागातील उप अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह / अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२ या 
संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०४१६/७१३/प्र.क्र.१८०/२०१६/तुरुंग-१ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


दुसरा मजला, मंत्राळय-४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मे, २०१६ 


क्रमांक : कार्यकारी बदली/ अधीक्षकजिका/ २०१६/ कक्ष-२/३८६०/पुणे, दिनांक ११.०४.२०१६ 


शासन निर्णय: 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 


पत्रान्वये सादर केलेल्या कारागृह विभागातील उप अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह / अधिक्षक जिल्हा 


कारागृह वर्ग-२ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदलीच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन 


खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहे. 


कारागृह farts उप 
अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह / 
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२ 
यांचे नाव 


सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण 


बदलीनंतरचे ठिकाण 


fos - ae श्री.जी.के.महाले चंद्रपूर जिल्हा कारागृह | चंद्रपूर जिल्हा कारागृह 
श्री.ज्ञानेश्वर नारायण जाधव अकोला जिल्हा कारागृह | अकोला जिल्हा कारागृह 
श्रीमती अरुणा अर्जुनराव | तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, 
मुगुटराव महाविद्यालय, येरवडा, पुणे । पुणे 
४ | श्री.राणी राजाराम भोसले औरंगाबाद मध्यवर्ती | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 
कारागृह 
५ | श्री.वैभव सुधाकरराव आगे नाशिकरोड मध्यवर्ती | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 


कारागृह 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०४१६/७१३/प्र.क्र.१८०/२०१६/तुरुंग-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६०४ १०३०३६५५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 


J a ys | Nn g | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pawara chug 0) eee 
(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळलेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग/मध्य विभाग/पश्चिम विभाग 

अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, चंद्रपूर, अकोला, नागपूर, औरंगाबाद, येरवडा पुणे, नाशिकरोड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, अकोला, पुणे, औरंगाबाद व नाशिक 

संबंधीत उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह / अधीक्षक,जिल्हा कारागृह वर्ग-२ ( अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मार्फत) 

९) निवड नस्ती (तुरुंग-१) 


Ee) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


SG —& 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


